जल जीवन Par अंतर्गत आदिवासी घटक 
राज्य हिळ्याचा निधी राज्य पाणी व स्वच्छता 
Parmer वितरित करणेबाबत (लेखाशीर्ष 
२२१५ ए०६१ -राज्य हिस्सा) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जजीमी-२०२३/प्र.क्र.२९/पापु १० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल,मंत्रालय 
HIPS मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई 
तारीख: ३१ मार्च,२०२३ 


वाचा- 
१.शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.जजीमि -२०१९/ प्र.क्र.१३८/ पापु १० (०७, 
दि.०४.०९.२०२० 
२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.जजीमि २०२१/ प्र.क्र.१९२/ AY १०, 
दि.०५.०९.२०२२ 
३. केंद्र शासनाचे आदेशा क्र.//-११०२०/१९७/२०१५-॥//8७-1/४०,दि.०९.०१.२०२३ 
४. शासन निर्णय, समक्रमांक दि.२३.०२.२०२३ 
५. केंद्र शासनाचे आदेशा H.W-919020/989/2094-Water-I/9§ ,fF.29.03.2023 
६. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र.बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.१०/ कार्यासन -६, 
दि.२९.०३.२०२३ 
प्रस्तावना- 
संदर्भिय क्र.१ दि.०४.०९.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यात जळ जीवन मिठान 
राबविण्याकरीता मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. जल जीवन Pa अंतर्गतकेंद्र व 
राज्य वित्तीय आकृतीबंध ५०:५० असून आदिवासी घटक कार्यक्रमाकरीता केंद्र शासनाकडून निधी 
उपलब्ध करुन दिला जातो. जल जीवन Far अंतर्गत सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षात आदिवासी 
घटक कार्यक्रमाकरीता केंद्र शासनाने संदर्भिय क्र.३ दि.०९.०१.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये 
रु.२३७.६८४१ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन दिला होता. त्यानुसार जळ जीवन मिशन आदिवासी 
घटकांतर्गत समरुप राज्य हिळ्याकरीता संदर्भिय क्र.४ दि.२३.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
निधी राज्य पाणी व स्वच्छता Parton वितरित करण्यात आले आहे. 
आता, केंद्र शासनाने संदर्भिय क्र.५ दि.२७.०३.२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये जल जीवन FRM 
आदिवासी घटक कार्यक्रमाकरीता रु.२७६.६९४५ कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्या 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२३/प्र.क्र.२९/ पापु १० 


समरुप राज्य हिछ्याचा निधी उपलब्ध करुन देण्याची आदिवासी विकास विभागामार्फत वित्त विभागास 
विनंती करण्यात आली होती. तथापि, जल जीवन मिहान आदिवासी घटकांतर्गत चालु वित्तीय वर्षात 
सुधारीत तरतुदीनुसार रु.४७५.३६८२ कोटी निधी मंजुर असल्याने व त्यापैकी रु.२३७.६८६६ कोटी 
निधी यापूर्वी वितरित करण्यात आला असल्याने प्रत्यक्ष रु.२३७.६८१६ कोटी इतका निधी वितरणास 
उपलब्ध आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाने संदर्भिय क्र.६ दि.२९.०३.२०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये रु.२३७.६८१६ कोटी निधी विभागास वितरित केले आहे. सदरचा निधी राज्य पाणी व 
स्वच्छता मिठानच्या ESCROW ACCOUNT मध्ये उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय- 

जल जीवन PRT अंतर्गत सन २०२२- २०२३ या आर्थिक वर्षामध्ये आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-५, लेखाशीर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, ७९६, जन जाती क्षेत्र 
उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (१० जल जीवन far (राज्य हिस्सा) 
(५०टक्के) (कार्यक्रम) मधील ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) SONY (२२१५ ए०६१) या 
ळेखाशिर्षाखाली रु.२३७,६८,१६,०००/- (अक्षरी-रु. दोनशे सदोतीस कोटी अडुसष्ट लक्ष सोळा हजार 
फक्‍त) इतका निधी राज्य पाणी व स्वच्छता armen जल जीवन aM कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक 
वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीकरीता उघडण्यात आलेल्या राज्य नोडल खात्यामध्ये (ESCROW 
Account) वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर निधी तात्काळ राज्य पाणी व स्वच्छता मिठान (Jal Jeevan Mission Maharashtra 
Escrow Account) या नावाने उघडण्यात आलेल्या एच.डी.एफ.सी.बँक लिमिटेड, तलाव पाली, ठाणे 
(IFSC Code- -॥07०७००००१४६) येथील खाते H.409004302 §0§09 मध्ये जमा करण्यात यावा. हा 
निधी जमा झाल्यानंतर पुढील सर्व आवश्‍यक कार्यवाही मिशन संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन 
यांच्याद्वारे करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


०३. सदर रक्‍कम AERA करण्यासाठी (पी.एफ.एम.एस. योजना केंद्र सांकेतांक ९१५० व राज्य 
सांकेतांक MH ३९९) आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अवर सचिव (रोखशाखा) यांना व नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. सदर रक्‍कम आहरण व संवितरण अधिकारी तथा अवर सचिव (रोखशाखा), पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी एच.डी.एफ.सी.बँक लिमिटेड, तलाव पाली, ठाणे (FSC 
0०१6-।-)7९७००००१४६) येथील खाते क्र.५०१००५३०८६०६०७ मध्ये जमा करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२३/प्र.क्र.२९/ WY १० 


०४. जल जीवन Par आदिवासी घटक कार्यक्रमाखाळी उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतून 
झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशीर्षनिहाय/ उपलेखाशीर्षानिहाय साध्य झालेल्या भौतिक 
उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ.माहितीसह आदिवासी विकास विभागास व या 
विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


०५. हा शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भिय क्र.६ च्या शासन निर्णयानुसार 
प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०६. सदर तरतूद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन 
परिपत्रकात दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३३११००८१९६९२८ असा आहे. हा Bay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANUSHKA ANIRUDH DALVI 


igitally signe 
A N H KA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WATER SUPPLY AND SANITATION 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
Maharashtra, 


2.5.4.20=5edd45c6e1357ae0c8533741733e53bd 
-703b68fe52733dbcffe291 4e0: 
pseudonym=788F41926BA617FC3320DC8952A 


id 
519D487C674CD, 


INumber=73F 1FB9D6CBC3DAFBADS6FB8A 


DALVI Semen 
(अनुष्का दळवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. नियंत्रक अधिकारी तथा उपसचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२.आहरण व संवितरण अधिकारी तथा अवर सचिव (रोखशाखा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना विनंती करण्यात येते की, एच.डी.एफ.सी.बँक लिमिटेड, तलाव पाली, ठाणे 
येथील राज्य पाणी व स्वच्छता PSM खात्यात जमा करण्यात यावा. 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई/ २- नागपूर 
3. Pa संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता aM, बेलापूर, नवी मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि-२०२३/प्र.क्र.२९/ पापु १० 


४. सह सचिव/ उप सचिव (अर्थसंकल्प), नियोजन, वित्त विभाग व आदिवासी विकास 
विभाग मंत्रालय, मुंबई 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई 

७. कार्यासन पापु-०४/२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. निवडनस्ती- कार्यासन पापु १० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


